पोलीस आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई यांच्या अधिल्वस्त 
कार्यालयाकरितां १३९४ पदे निर्माण करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्र.एपीओ-३१०८/६९७/प्र.क्र-३२७२ /पोल-२ 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२, दिनांक: २० डिसेबर,२००८. 
वाचा :- १) गृहविभाग शासन निर्णय क्रमांक ओपोओ-२३१०८/६९७,/प्र.क्र.२८४/पोल-३, 
दिनांक ७ ऑगस्ट, २००८ | 
२) पोलीस aren gested यांचे पत्र क्रमांक घोआ/कश्न-२ (७)/रवका/२५३/०८ 
दिनांक १४ ऑगस्ट, २००८ 
) पोलीस आयुक्‍त,बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र.पोआ/कक्ष-२(७)/र व का/२६४/ ०८ 
दिनांक २५ ऑगस्ट, २००८ 
प्रस्तावना ;:- शासन निर्णय क्र.एपीओ- ३१०८/६९७/प्र.क्र.-२८४/पोल-3, दिनांक ७ ऑगस्ट, २००८ 


अन्वये पोलीस आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १३९४ पदे निर्माण करण्यात | 
आलेली आहेत. मात्र सदर पदांपेकी वरिष्ठश्रेशीतील काही पदे कमी करुन त्याऐवजी तेवढीच पदे 
कनिष्ठश्रेणी 'संवर्गात वाढवून देण्याची पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांनी केलेली विनंती शासनाच्या 
,विचाराधीन होती. याबाबत सर्वकश विचार करुन पोलीस आयुक्‍त बृहन्मुंबई यांनी केलेली प्रस्तावित 
पदांच्या बदलामुळे शासनावर कुठलाही अतिरिक्त वित्तिय भार पडत नसल्याने व त्यामुळे शासनाने 
त्यांच्या वेतनासाठी केलेल्या वित्तिय तरतूदीमध्ये काहीप्रमाणात ant होत असल्यामुळे शासनाने शासन 
निर्णय दिनांक ७.८.२००८ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. | 
. शासन निर्णय :-_ शासन निर्णय क्रमांक अपीओ ३१०८/६९७/प्र.क्र.२८४/पोल-३, दिनोक © ऑगस्ट 
२००८ मधील विवरणपत्र "अ" व "ब" मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत 

(अ) विवरणपत्र "अ" मधील 

(१) 30m. वरील "सहा. पोलीस उपनिरीक्षक " या पदनामापुढे "मंजूर करावयाची 

पदसंख्या" या रकान्याखालील १९१ या संख्येऐवजी १६५ ही संख्या वाचण्यात यावी. 


(२) अ.क्र.७ वरील " पोलीस हवालदार "या पदनामापूढे "मंजूर करावयाची 
पदसंख्या "या रकान्या खालील १५१ या संख्येऐवजी १५६ ही संख्या वाचण्यात यावी. 


(३) अ-क्र-८ वरील "पोलीस नाईक" या पदनामापुढे "मंजूर करावयाची पदसंख्या " 
या रकान्याखालील ७७३ या संख्येऐवजी ७४३ ही संख्या वाचण्यात यावी. 


(४) "पोलीस शिपाई खलाशी" हे पद याव्दारे निर्माण करण्यात येत असून अ.क्र. १३ 
नंतर अ.क्र.१४ पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 


अ.क्र पदनाम .__ वेतनश्रेणी मंज्र करावयाची पदसंख्या 
१४ पोलीस शिपाई खलाशी ३२००-८५-४९०० ६० 


8०1१| H 2470 (७०४८-२7 ०87) Burd: 


| L 
54D: \Neeta 2008\December\pol 3\APO-3106-697-CR-284(A) -POL-3.iwp 


(ब) विवरणपत्र "ब" मधील- 


(१) अ.क्र. ४ पुढील "सागरी तटरक्षक सुरक्षा बोटीसाठी तांत्रिक पदे" या शिर्षापुढे 
"सहा.पोलीस उपनिरीक्षक सारंग " या पदनामाखाली १८ या संख्येऐवजी ८ 
संख्या,"सहा.पोलीस उपनिरीक्षक नौका चालक " या पदनामाखाली २० या 
संख्येऐवजी ८ संख्या, " पोलीस हवालदार खलाशी " या पदनामाखाली ० या 
संख्येऐवजी १० संख्या, "पोलीस नाईक खलाशी " या पदनामाखाली ५९ या 
संख्येऐवजी ro संख्या वाचण्यात यावी. तसेच "कार्यालयीन शिपाई " या 
पदनामानंतर अनुक्रमे " पोलीस शिपाई खलाशी " हे पदनाम वाचण्यात येउन त्याखाली 
३० संख्या व "एकूण" या रकान्याखाली ९७ ऐवजी ७६ संख्या वाचण्यात यावी. 


(२) अ.क्र.६ वरील "पोलीस दलातील मोटार परिवहन विभाग व नौका विभागासाठी" 
| या शिर्षापुढे " सहा.पोलीस उपनिरीक्षक सारंग " या पदनामाखाली १३ या संख्येऐवजी 
१२ संख्या ,"सहा.पोलीस उपनिरीक्षक नौका चालक " या पदनामाखाली १० या 
संख्याऐवजी ५ संख्या वाचण्यात यावी .तसेच "कार्यालयीन शिपाई " या 
पदनामानंतर अनुक्रमे "पोलीस शिपाई खलाशी" हे पदनाम वाचण्यात येउन त्याखाली 
३० संख्या व एकूण या रकान्याखाली ६९ ऐवजी ९० ही संख्या वाचण्यात यावी. 


(३) अ.क्र. २७ वरील "मुख्यालय (कोर्टाचे पैरवी अधिकारी ) " या शिर्षाखाली 

येणा-या आडव्या एकूण या रकान्याच्या पुढे "सहा.पोलीस उपनिरीक्षक सारंग " या 
पदनामा-खाली ३१ या संख्येऐवजी २० संख्या, "सहा.पोलीसउपनिरीक्षक नौकाचालक" 
या पदनामाखाली ३५ या संख्येऐवजी २० संख्या, " पोलीस हवालदार खलाशी "या 
पदनामाखाली १० या संख्येऐवजी १५ संख्या, " पोलीस नाईक खलाशी " या 
पदनामाखाली ८० या संख्येऐवजी ४१ संख्या व याव्दारे निर्माण केलेल्या "पोलीस 
शिपाई खलाशी " या पदनामाखाली ६० संख्या वाचण्यात यावी. 

रे. हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात येत असून,त्याचा संगणक 


संकेताक २००८१२२०१६२०२२००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. CRE 
| m1 ISe15 
| | (रा. | I 


उप सचिव, गृह विभाग. महाराष्ट्र शासन. 


१) पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई 

3)  प्रधांन महालेखाकार (लेखा परीक्षा )-१ महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरीक्षा) -१ , महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

५)  अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 

७)  खसहसंचालक,लेखा व कोषागार,संगणक कक्ष,नविन प्रशासकीय भवन,मंत्रालय,(२प्रती) 
८) वित्त विभाग (व्यय-७/विनिमय) अर्थोपाय शाखा, मंत्रालय, मुंबई. 

९) गृह विभागातील सर्व सह सचिव / उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी. 
१०) गृह विणागाच्या अधिनस्त असलेले सर्व विभाग प्रमुख/कार्यासन प्रमुख. 

११) निवड नस्ती, पोल-३ 


न नै. y 1 0 a L Wr ees a a = 


